H 


hd 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 25th June 2015 . 


T 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक १७ ] गुरूवार ते बुधवार , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९३७ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जून , २०१५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टिपीएस - २८१५- १७८ -प्र . क्र . ८८ - २०१५- नवि- ३० . 


ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . अधि . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२८९२ -११८०-प्र . क्र . ९०-९२ बी -नवि-१३ , 


दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 


संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . नवसारी, स . नं . ७८ ( भाग) , ८० ( भाग ), ८१ ( भाग ), ८२, ९६ ( भाग ), ९८ ( भाग) , ११३ , ११४ ( भाग ) व 


१२४ ( भाग ) तसेच मौ . गंभीरपूर येथील स . नं . ११ ( भाग), १२ ( भाग ), १३ ( भाग ) व १७ ( भाग) तसेच मौ . बडनेरा येथील स . नं . २७६ / ४ मधील क्षेत्र जागा ना 
विकास क्षेत्रात समाविष्ट असून मौ . बडनेरा येथील स . नं . ३४१ ( भाग ) मधील जागा “ आ . क्र . ३०७-बगीचा ” या आरक्षणामध्ये समाविष्ट आहे . ( यापुढे 


“ उक्त जमिनी असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील 


उक्त जमिनी “ ना -विकास ” क्षेत्रातून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 


आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


अ-एक - अ- १ ( १५६० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त जमिनीपैकी 
मौ . नवसारीच्या स. नं . ९६ मधील आरक्षणाखालील व रस्त्याखालील भाग व तसेच स . नं . १२४ , तसेच मौ . गंभीरपूर येथील स. नं . ११ ( भाग) , १२ ( भाग ), 
१३ (भाग ), तसेच मौ . बडनेरा येथील ३४१ ( भाग ) चे क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्राबाबत प्रस्तावित फेरबदल काही अटींवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत 
झाले आहे ; 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ ची अधिसूचना सुधारित 


करण्यात येत आहे ; 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


“ सुधारीत विकास योजना अमरावती मधील मौ . नवसारी, स . नं . ७८ ( भाग) , ८० ( भाग) , ८१ ( भाग) , ८२ , ९६ ( भाग) , ९८ ( भाग) , ११३, ११४ ( भाग ) 
तसेच मौ . गंभीरपूर येथील स . नं . १७ ( भाग ) तसेच मौ . बडनेरा येथील स . नं . २७६ /४ मधील भाग नकाशामध्ये दर्शविलेले क्षेत्र पुढील अटींवर ना -विकास 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 


अट क्रमांक १: सदर जागांच्या अभिन्यासास रस्त्यांचे जाळे ( Circulation Pattern) प्रस्तावित करून त्यास मान्यता घेणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक २: फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागे व्यतिरीक्त १० % सुविधाक्षेत्र सोडण्यात 
यावे . सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक /विकासक यांना विकसित करावे लागेल . 


अट क्रमांक ३: फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील. 


अट क्रमांक ४: फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मुलभूत सुविधांचा विकास 
व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 


ल्यावर 


ल्यावर 


(अ) अभिन्यास अंतीमतः मंजूर झाल्यावर - एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ब) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड) सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( इ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
तसेच, जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी विहीत 
केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास, रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . ” 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 


अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


HTT 9 -31 (37. f . 9 ), H . STI . 71., 37. $ . 08 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya,Mumbai 400 032 ,dated the 9th June, 2015. 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS -2815 - 178 -CR -88 - 2015 -UD - 30 . 


Whereas,the Revised Development Plan of Amravati City,District Amravati has been sanctioned by the Government under 
Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act” )vide Notification No. TPS 2892- 1180- CR -90 -92 B -UD -13 , Dated 4th December, 1992 and has comeinto force with effect from 
the 25th February, 1993 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) ; 


And whereas,in the said Development Plan , the land of Mouje Navsari, Taluka and Disrict Amravati, bearing Survey 
Nos. 78 ( part), 80 ( part ), 81 (part ), 82, 96 (part), 98 (part), 113, 114 (part ) and 124 ( part ) and the lands of MoujeGambhirpur, Taluka 
and District Amravati bearing Survey Nos. 11 (part ), 12 (part ), 13 (part ) and 17 (part) and the lands of Mouje Badnera bearing 
Survey No. 276 /4 are included in “ No DevelopmentZone” and the land of Survey No. 341 (part) of Mouje Badnera is included in 
“ Site No. 307 -Garden ” ; 


And whereas, the Amravati Municipal Corporation , after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) 
of the said Act , has submitted to the Government for its sanction , a proposal for modification of the said Development Plan so as 
to change the allocation of the said land from “ No Development Zone” to “ Residential Zone” (hereinafter referred to as “ the 
Proposed Modification ” ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune the 
Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned excluding the area of Reservation and road 
from the land bearing Survey No. 96 (part) and S . No. 124 ofMouje Navsari and the landsbearing S . Nos. 11 (part), 12 (part), 13 
(part) of Mouje Gambhirpur and the land bearing S . No . 341 (part ) of Mouje Badnera, out of the said lands, with certain conditions ; 


Now ,therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act ,the Government 
ofMaharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said Development Plan on certain conditions and for that 
purpose amends the above said Notification dated the 4th December, 1992 as follows : 


“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the following new 
entry shall be added after the last entry.” 


ENTRY 


“ In the Revised Development Plan of Amravati City , the allocation of the land of Mouje Navsari, Taluka and District 
Amravati, bearing Survey Nos. 78 (part), 80 (part ), 81 (part), 82, 96 (part ), 98 (part ), 113, 114 (part) and the lands bearing Survey No. 
17 (part) of MoujeGambhirpur, Taluka and District Amravati and the lands bearing Survey No . 276 /4 of Mouje Badnera is changed 
from No -Development Zone to Residential Zone , subject to the following conditions : 


Condition No. 1: It shall be necessary to prepare and sanction the Circulation Pattern of Roads of the layouts of the said 


lands. 


Condition No . 2 : While preparing layout in respect of the said land under modification , apart from the compulsory 10 % 
open space , 10 % space shall be kept for public amenities. The Land Owner / Developer should develop the land for the same 
amenities. 


Condition No. 3 : It shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to provide basic amenities in respect of the 
land under modification . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


Condition No . 4 : If the said land under modification is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of 
plots shall be monitored by the Commissioner, Amravati Municipal Corporation, Amravati in relation to development of civic 
amenities as per the stages given below : 


(i) 


After final approval of layout 


Sale of 25 % of total plots shall be permissible . 


(ii ) 


After completion of 40 % of Civic Amenities . 


Sale of 50 % of total plots shall be permissible. 


(iii) 


After completion of 60 % of Civic Amenities. Sale of75 % of total plots shall be permissible. 


( iv ) 


After completion of 80 % of Civic Amenities . Sale of 90 % of total plots shall be permissible . 


( v ) 


After completion of 100 % Civic Amenities 


Sale of 100 % of total plots shall be permissible . 


If Group Housing Schemeis proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given unless civic amenities 
specified by the Commissioner, Amravati MunicipalCorporation , Amravati are fully developed . 

In case of non -compliance, Layot Approval and Non -Agricultural permission shall be liable to be cancelled .” 

A copy of the part plan showing the aforsaid sanctioned modification shall be available in the office of the Commissioner, 
Amravati Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public for a period of one 
month. 


This Notification shall also be published on the Govt. website www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of theGovernor of Maharashtra , 


M. M . PATIL, 


Under Secretary. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा . , अ . क्र . ८० . 


____ आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये फेरबदल . 


क्रमांक अमनपा - आयुक्त - ससंनर -फेरबदल- १३८७ - २०१५ . 


अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना, ( सु .) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२८९२- ११८०- सीआर -९० -९२( बी ) 
युडी- १३, दिनांक ४ डिसेंबर, १९९२ अन्वयेमंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने 
या मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे ठरविले 
आहे. 


अ . क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


सर्वसाधारण सभेचा ठराव व कायम 

केल्याचा दिनांक 

(३ ) 


( २) 


मंजूर बांधकाम उपविधी व विकास नियंत्रण 
नियमावलीमध्ये अधिमुल्य आकारुन अतिरिक्त चटई 
क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबत . 


६ जून २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८- २४ , २०१५/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९३७ 


५ 


आयुक्त , महानगरपालिका अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये अधिमुल्य 
आकारुन अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबतची नियमावली महानगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुली 
ठेवण्यात आली आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे (३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना/ हरकती प्राप्त होतील त्यावर उक्त फेरबदलाचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वीविचार करण्यात येईल . 


अमरावती : 


दिनांक १६ जून २०१५ . 


चंद्रकांत गुडेवार , 

आयुक्त , 
महानगरपालिका, अमरावती . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१. 


BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 
Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

to sanctioned development plan of Amravati (revised ) 


No . AMC - Comm .- ADTP -Modification - 1387 -2015 . 

The Development Plan of Amravati (R .) has been sanctioned by the Government in Urban Development Department by 
Notification No. TPS - 2892- 1180 - CR - 90 -92 (B )-UD -13, Dated 4th December, 1992 and it has comeinto force with effect from 25th 
February, 1993 . Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends to make the following modifica 
tion under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to the sanctioned Development Plan of Amravati 
(Revised ) . 
Sr. No . Modification 

GeneralBodyMeeting 
Resolution No. and Date of Conformation 


(3 ) 


1. 


As per M .R . T.P. Act 1966 , sanctioned 
Development Control Rule and Regulation 
of AMC incorporate the rule for Implementation 
ofadditional FSI against payment of premium . 


dt. 6thJune 2015. 


The copies of Development Control Rule and Regulation on the above said modification in the Sanctioned Development 
control Rule and Regulation of Amravati (R .) signed and dated by the Commissioner,Municipal Corporation , Amravati along with 
the copies of the Guidelines of the Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for 
inspection by the public during office hours on all working days ; 

The suggestions and objections from any person which may be received in writing by the Muncipal Corporation Amravati 
in respect of the above said modifications to the development Plan of Amravati within the period of one month ( 30 days) from the 
date of publication of this notice in the officialGazette shall be considered by this corporation before submitting it to Government 
for sanction . 


Amravati : 
Dated the 16 th June 2015 . 


CHANDRAKANTGUDEWAR , 

Commissioner, 
Municipal Corporation , 

Amravati . 


अ - एक - अ - २ ( १५६० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८ -२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८२ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 


क्रमांक वि . ४- कृउबास - जळगांव जा - अधूिसचना ४८१८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जळगांव जामोद चे निवडणूक निर्णय अधिकारी, यांनी संचालक मंडळ सदस्यांची निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण करुन 
निवडणूक निकाल जाहीर केलेला आहे . तसेच निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी या कार्यालयास सादर 
केलेली आहेत ; 


त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी -विक्री (विकास व नियमन ) अधिनियम, १९६३ चे कलम , १४ ( ४ ) ( अ ) व त्या अंतर्गतचे नियम ८३ मधील तरतुदींना अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती , जळगांव जामोद चे नव्याने निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे मतदार संघनिहाय खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


नमुना ११- सी 


[ पहा नियम क्रमांक - ८३ ] 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


पत्ता 


मतदार संघ 


0 


( ४ ) 


6necw- 


. 


११ 


( २) 
तायडे प्रसेनजित किसन मु . पो . मडाखेड , बु. ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
गावंडे प्रकाश गुलाबराव मु . पो . आसलगांव , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
खुपसे प्रशांत हरीभाऊ मु . पो . गाडेगांव खु ., ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
वाघ विठ्ठल तुकाराम 

मु . काजेगांव, पो . रुधाना , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
देशमुख राजेंद्र विनायकराव मु . कुरणगाड , पो . चावरा , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
पटेल जुबेरोद्दीन जमीरोद्दीन मु . इस्लामपूर , पो . पळशी , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
निर्मळ रविंद्र प्रल्हाद 

मु . पो . धानोरा , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
ताकोते गोकुळाबाई महादेव मु . वडगांव गड , पो . धानोरा , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था महिला 
आटोळे गंगुबाई बाबाराव मु . कुरणगाड बु., पो . चावरा , ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था -महिला 
पारस्कार देवीदास जगदेवराव मु . टाकळी पारस्कार , पो . भेंडवळ बु . सेवा सहकारी संस्था- इतर मागासवर्ग 

ता . जळगांव जा . 
सपकाळ शहादेव भिका मु . पो . भेंडवळ बु., ता . जळगांव जा . सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती 

विमुक्त जाती 
भालेराव विश्वास हरीभाऊ मु . माळेगांव , पो . दादुलगांव , ता . जळगांव जा . ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 
धोटे शांताराम वासुदेव 

मु . सुलज , पो . पळशी सुपो, ता . जळगांव जा . ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 
गवळी अशोक भाऊराव मु . सातळी , पो . खांडवी, ता . जळगांव जा . ग्रामपंचायत- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
( मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथील याचिका क्र . २११२ / 
२०१५ चे निकालास अधिन राहून ) 
बांगर सुपा नामदेव 

मु . पो . पिंपळगांव काळे खु ., ता . जळगांव जा . ग्रामपंचायत - अनुसूचित जाती जमाती 
केला डॉ .किशोर किसनलाल मेन रोड, जळगांव जा . 

व्यापारी मतदार संघ 
दैय्या अशोक मुलचंद पिंपळगांव काळे 

व्यापारी मतदार संघ 
इंगळे रामेश्वर सारंगधर माळीखेळ , जळगांव जा . 

हमाल- मापारी मतदार संघ 
( मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथील याचिका क्र . २०३६ / 
२०१५ चे निकालास अधिन राहून ) 


8 


&0 


बुलडाणा : 
दिनांक १२ मे २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३ , शके १९३७ 


७ 


चाप 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८३. 

अध्यक्ष नगरपरिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये चिखली शहराच्या 

सुधारित विकास योजना आराखड्यात फेरबदल करणेबाबत 
क्रमांक नपचि - १८६३- २०१५ . 

चिखली शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , क्रमांक टीपीएस - २६०५-६११- प्र . क्र . १०१- २००५ - युडी - ३० , दिनांक १२ जुलै 
२००५ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 

त्यात चिखली नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ च्या ठराव क्रमांक १९ अन्वये शेत सर्व्हे क्रमांक १४९ / १५० मधील उत्तरेला 
दर्शविलेल्या विकास योजना आराखड्यातील रस्त्याची रुंदी १२ मी . ऐवजी ८ मी . करणेबाबत ठराव पारीत झालेला आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल चिखली शहराच्या अंतीम विकास योजना ( सुधारीत ) आराखड्याच्या भाग नकाशावर गुलाबी रंगांच्या किनारीने दर्शविण्यात आलेला 
आहे. उक्त भाग नकाशा व त्यावरील अहवाल यावर अध्यक्ष , चिखली नगरपरिषद यांनी स्वाक्षरी करून नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 
जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . 

यावरून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) मधील तरतुदींप्रमाणे जाहीर करण्यांत येते की , उक्त फेरबदलांसंबंधी 
कोणाच्याही काही हरकती व सूचना असतील तर त्यांनी हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आंत अध्यक्ष , 
चिखली नगरपरिषद ,चिखली यांचेकडे लेखी स्वरूपात सादर करावेत म्हणजे सदहूं नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करतेवेळी त्याचा योग्य 
विचार करण्यात येईल . 


चिखली : 
दिनांक १५ जून २०१५ 


सौ . शोभा नंदकिशोर सवडतकर , 

अध्यक्षा, 
नगर परिषद , चिखली . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८४. 

BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 


FINAL DEVELOPMENT PLAN ( REVISED ) OF CHIKHLI MODIFICATION UNDER SECTION 37 ( 1 ) 

OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 


No. MCC-1863- 2015. 


The Final Development Plan (revised ) of Chikhli town has been sanctioned by Government videGovt .Gazette Notification 
No . TPS - 2605 - 611-CR- 101 - 2005 - UD- 30 , dated 12thJuly 2005 . 


Now ,Municipal Council Chikhli had resolved vide General Council s Resolution No . 19 dated 4th December 2014, reduce 
the development plan road from 12 m . wide to 8 m . wide going through field Survey No. 149 / 150 at north side . 


Proposed Modification is shown in Pink border line on the part of Development Plan of Chikhli and above part plan along 
with report signed by the President,Municipal Council, Chikhli is kept for public inspection in Municipal Council Office during 
office hours . 


Now in pursuance ofSection 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . It is hereby Notified that any 
person having any objection or suggestion regarding the proposed Modification may communicate the same in writing to the 
President, Municipal Council, Chikhli within period of 30 ( Thirty ) day s from publication of the notificationin Maharashtra 
Government Gazette, all this objections/ Suggestion shall be considered by the Municipal Council before submitting the said 
Modification to the Government for sanction . 


Chikhli : 
Date the 15th June 2015 . 


SAU. SHOBHANANDKISHOR SAWADATKAR, 

___ President , 
MunicipalCouncil, Chikhli. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


